मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्ग अपघात रहीत व 
सुरक्षित करण्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग आणि सेव्ह लाईफ फॉऊंडेशन 
यांच्यामधील सामंजस्य कराराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२०९ /आ-३अ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
एल.टी.मार्ग,मंत्रालय,मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १४ ऑगस्ट, २०१८ 


प्रस्तावना - 


मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील होत असलेले अपघात व त्यामुळे होणाऱ्या 
जिवित हानीचे प्रमाण विचारात घेवून सदरहू द्रुतगती महामार्गावरील अपघातांच प्रमाण कमी सेव्ह 
लाईफ फॉऊंडेशान (SLF) आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्यामध्ये दिनांक २८ मे,२०१८ रोजी 
सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. त्यानुसार सेव्ह लाईफ फॉऊंडेशन (SLF) आणि सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग यांनी याअनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाही संबंधी मार्गदर्शक सुचना देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. या संदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय- 


सेव्ह लाईफ फॉऊंडेडन आणि सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्यामध्ये दिनांक २८ 
मे,२०१८ रोजी झालेल्या सामंजस्य करारानुसार मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर अपघाताचे प्रमाण 
आटोक्यात आणण्यासाठी आवश्‍यक ती उपाय योजना करण्यास पुढीलप्रमाणे शासन मंजूरी देत आहे. 
१ सेव्ह लाईफ फॉऊंडेशन आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागमार्फत पुढीलप्रमाणे कार्यवाही 

करण्यात येईल. 
1.1. SLF shall undertake the required research and studies to recommend measures required to 


strengthen emergency medical care for victims of road crashes that take place on the 
expressway. Health Dept. and SLF agree to jointly monitor the progress of the project. 


1.2. Health Dept. shall discuss the recommended interventions and implement the agreed 
upon recommendations in order to strengthen emergency medical care for victims of road 
crashes that take place on the expressway. 


1.3. Health Dept. and SLF shall work together to improve trauma care systems for road 
crashes on the Expressway. 


1.4. SLF may, subject to availability of funds, fund certain interventions to augment the 
efforts of the Health Dept. in Trauma Care. 


२) Health Dept. and SLF agree to jointly undertake research studies based on data and 


records available with the Health Dept. in order to develop evidence-based interventions 


शासन निर्णय HATH: संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२०९ /आ-३अ 


to reduce fatalities and injuries on the Expressway. Such data and records may include: 


> 108 Ambulance data from cases of road crashes on Expressway in the agreed 
format 

> Data on road crash victims from Government Hospitals in and around the 
Expressway 

> Any other data or 2.2.statistic that may be relevant or useful for the project. 


SLF undertakes to use the said data only for the purposes of the project and maintain its integrity 
and confidentiality. 


3) Health Dept. shall facilitate SLF’s co-ordination with 108 ambulance services, hospitals 
receiving road crash victims, and any other agency or service under the jurisdiction of the 
health department. 


४ उपरोक्त नमूद उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याकरीता 
सुकाणू समितीची (Steering Committee) स्थापना पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 
१. उपसंचालक,आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ,पुणे -अध्यक्ष 
२. प्रकल्प संचालक, (MEMS) आरोग्य भवन, मुंबई 


३. जिल्हा शल्य चिकित्सक,सामान्य रुग्णालय पुणे-सदस्य सचिव 
४. जिल्हा आरोग्य अधिकारी,पुणे-सदस्य 
५. सह संचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये)- सदस्य 
६. सेव्ह लाईफ फॉऊडेडान यांनी नियुक्‍त केलेले प्रतिनिधी 
५ सुकाणू समितीची बैठक महिन्यातून एकदा घेण्यात येईल 


६) सुकाणू समितीची (Steering Committee) कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील 
> कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे. 

प्रकल्पाच्या माध्यमातुन प्राप्त झालेल्या साध्यांचा आढावा घेणे. 

अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शन करणे. 

परस्पर सहकार्यासाठी मान्यता देणे. 

उद्दिष्टांमध्ये परिस्थिती अनुरुप सुधारणा करणे इत्यादी 


VV V WV 


७) सामंजस्य करार सुरुवातीला दिनांक 39 मार्च,२०२१ पर्यंत कार्यरत राहील व त्यानंतर 
MEAT भासल्यास परस्पर संमतीने त्यास मुदत वाढ देण्यात येईल. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.२०९ /आ-३अ 


८) सुकाणू समिती व नियमन समितीच्या बैठकीसाठी गणपूर्ती खालीलप्रमाणे असेल 


> सुकाणू समिती व नियमन समितीची बैठकीसाठी दोन्ही पक्षांच्या समिती सदस्य मिळून 
किमान ५०% सदस्यांची उपस्थिती समसमान संख्येत असावी. 
९) सदर उपक्रमासाठी पुढीलप्रमाणे Nodal Officer ची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
> नोडल ऑफिसर राज्यस्तर:- प्रकल्प संचालक,(॥॥६॥॥8) आरोग्य भवन, मुंबई. 
> नोडल ऑफिसर जिल्हास्तर:- जिल्हा शल्य चिकित्सक,पुणे 
१० सदर कार्यक्रमाबाबतचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल सेव्ह लाईफ HHS यांनी शासनास 
सादर करावा. 
११) सेव्ह लाईफ फॉऊंडेशनच्या अधिकारी व कर्मचारी यांना सदर सामंजस्य करारानुसार आवश्‍यक 
ते सहकार्य सर्व क्षेत्रीय कार्यालयानी करावे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८१३१०३४२४१७१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shamraoji Kaurte 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Health 


. 

Raj e Nn d fa Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ed4c738df60ac2ac776b9e248 1f77ad50aba9dc28b 
b31a482e03c7ee7b6f64d8, 
serialNumber=7caa5506 1 3a8c4cb7c593368faa24e20d6f898 


S h a aa) fa O} | Ka Uu rte 5f510118e6fc1af8b04a443ee8, cn=Rajendra Shamraoji 
Ka 


jurte 
Date: 2018.08.14 17:47:30 +05'30' 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

२. आयुक्त, कुटूंब कल्याण व संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य भवन, मुंबई 

३. संचालक, आरोग्य सेवा,आरोग्य भवन,मुंबई (MOU च्या प्रतिसह ) 

४. सह संचालक,आरोग्य सेवा(रुग्णालय), आरोग्य भवन,मुंबई 

५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक,सामान्य रुग्णालय,पुणे 

७. श्री.पियुष तिवारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,सेव्ह लाईफ फॉऊंडेशन,डी-१० १ ला मजला, 
निजामुद्दीन, (पूर्वी नवी दिल्ली-११००१३ 

८. निवडनस्ती (आरोग्य-३ 3H). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


